सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
महिला आयोगास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२१ सप्टेंबर, २०१८. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिळ, २०१८. 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन 
विधेयक, २०१८” मंजूर केळे आहे. सदर परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण 
वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत सदर प्रणालीद्वारे (बीम्स, वितरित केला जाईल, असे वित्त 
विभागाने कळविले आहे. 


२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-२१६१ या लेखाशिर्षाखाली ३६ सहायक अनुदन (वेतन) 
बाबीसाठी ₹२,४६,१८,०००/- (अक्षरी दोन कोटी शोहेचाळीस लाख अठरा हजार फक्त) व 39 सहायक 
अनुदन (वेतनेत्तर) बाबीसाठी एकूण ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी पाच कोटी सहासष्ट लाख पन्नास हजार 
wed) इतकी तरतूद मंजूर आहे. २२३५-२१६१ या लेखाशिर्षाखाली वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
परिपत्रकानुसार वेतन व वेतनेत्तर बाबींसाठी उपलब्ध निधी ७०% च्या मर्यादेत महाराष्ट्र राज्य महिला 
आयोगास वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी २२३५-२१६१ या 
लळेखाशिर्षाखाळी ३६ सहायक अनुदन (वेतन) या बाबीसाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद 
₹२,४६,१८,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी शहोहेचाळीस लाख अठरा हजार फक्त) च्या ७०% च्या मर्यादेत 
₹१,७२,३२,६००/- (अक्षरी एक कोटी बाहत्तर लाख बत्तीस हजार VER! फक्त) च्या ५०% म्हणजेच 
₹८६,१६,३००/- (अक्षरी रुपये शहाएऐंशी लाख सोळा हजार तीनशे फक्त) व ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
या बाबीसाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹५,६६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी सहासष्ट लाख 
पन्नास हजार फक्त) च्या ७०% मर्यादेत ₹३,९६,५५,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी शहान्नव लाख पंचावन 
हजार फक्त) च्या ५०% म्हणजेच ₹१,९८,२७,५००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी अठ्ठयाण्णव लाख सत्तावीस 
हजार पाचशे फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यास याव्दारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी हा निधी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास वितरीत करावा. 
तथापि, सदरचा निधी कोषागारातून एकदम आहरित न करता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची खर्चाची / 


शासन निर्णय क्रमांकः रामआ-२०१८/प्र.क्र.५२/का-१० 
क्या यका 
अधिकारी) यांनी खर्चाचे देयक कोषागारात सादर करावे. जेणेकरुन विनाकरण निधी महाराष्ट्र राज्य महिला 
आयोगाकडे शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची दक्षता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व 
आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. खर्चाचे प्रयोजन नसताना सदर निधी 
एकत्रितरित्या आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्यास या 
अनियमिततेची संपूर्ण जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

४. सदर रक्कम मागणी क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०३, 
महिला कल्याण (११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) (२२३५ २१६१) ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन), व ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 

५. वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमूद तपासणी सूचीतील अटींची तसेच परिच्छेद-७ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने 
विभागाच्या स्तरावर सदर निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९२११६०७५१३६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 11111 
Smita Dattatray ७५५५५०० 


‘ode=400032, st=I 7 
icf1e9285 18ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb6672cc 
nNratPpar ——ssess setiatNumber= 9bd2a7¢214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679b28f9 
| Va a [ 8e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2018.09.21 16:09:36 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


